RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १२,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१४ ९ 


सोमवार , मे २३, २०१६ / ज्येष्ठ २, शके १ ९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ मे २०१६. 


आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १ ९ ५८. 

क्रमांक मुद्रांक . २०१६ / ७८७ / अनौ.सं.क्र .११/ प्र.क्र .३३० / म- १.- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, ( १९ ५८ चा अधिनियम क्र . ६० ) ( या 
ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम म्हणून करण्यात येईल ) च्या कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत असल्याने महाराष्ट्र शासन, मे. डि . आर. इंटरप्रायजेस, मे. डी . व्ही . 

रप्रायजेस, मे. व्ही. आर. इंटरप्रायजेस, १२१ मेकर चेंबर्स VI , नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ आणि संयुक्त अरब आमिरात दूतावास, मुंबई 
यांच्यात ऑफीस नं . १- A, स्टोअर रुम नं . १ सह, ऑफीस नं . २, ऑफीस नं . ३, बेसमेंट मधील चार कार पार्कीग नं . २०,२१,२२ व २३, मेकर 
चेंबर्स VI, २२० , नरिमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ यांच्याशी संबंधित दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ पासून सुरू होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता 
निष्पादित संमती- नि - परवानगी या दस्तावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 13th May 2016 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT, 1958 . 


No. Mudrank.2016 /787 /UOR.11/CR - 330 / M - 1.-- In exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act , 1958 (LX of 1958 ), ( hereinafter referred to 
as “ the said act”) the Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary to do so in the 
public interest, hereby remits the stamp duty chargeable on the instrument of Leave and License 
Agreement for the period of five years commencing on 1st October 2015 executed between M /s. D.R. 
Enterprises , M /s. D.V. Enterprises , M /s. V.R. Enterprises at 121 ,Maker Chambers 6 , Nariman Point, 
Mumbai 400 021. and Consulate General of the United Arab Emirates , in Mumbai relating to , Office 
No. 1-A alongwith Store Room No. 1, Office No. 2 and Office No. 3, alongwith four car parking space 
No. 20 , 21, 22 and 23 in basement, Maker Chambers VI, 220 , Nariman Point, Mumbai 400 021. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 

Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१ ९ / वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


३ 


१५० 


सोमवार , मे २३, २०१६ / ज्येष्ठ २, शके १९ ३८ 


. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार भवन , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मे २०१६ 

आदेश 
महाराष्ट्र विधि विद्यापीठ अधिनियम , २०१४. 

क्रमांक एनएलयु. २०१४ / ( ४२/१४ )/विशि-४/भाग-२.-महाराष्ट्र विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ( २०१४ चा महा. ६) याच्या कलम 
२८ च्या पोट - कलम (१ ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे प्रोफेसर ( डॉ.) विजेंद्र कुमार 
[ राहणार ९- ७-२११/ ३०३, शांता लेक , व्हिव अपार्टमेंट , मानसरोवर हाईट -१ समोर , मनोविकास नगर, सिकंदराबाद ( हैद्राबाद ) ५०० ०० ९ 
( तेलंगाणा)] यांची महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटी, नागपूर चे पहिले कुलगुरु म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . भगवान सहाय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya Annexe , 

Mumbai 400 032 , dated the 23rd May 2016 


Order 


MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014 . 

No. NLU.2014 /( 42/14 )/UNI- 4 /Part 2. - In exercise of the powers conferred by the provision to 
sub -section ( 1) of section 28 of the Maharashtra National Law University Act, 2014 (VI of 2014 ), 
the Government ofMaharashtra hereby , upon with the approval of the Chancellor of the University , 
appoints Prof. ( Dr.) Vijendra Kumar ( Presently Residing at 9-7-211/ 303 , Shanta Lake 
View Apartments , Opposite Manasaroar Heights- I, Manovikas Nagar , Secunderabad 
(Hyderabad ) 500 009 ( Telanagana)] to be the first Vice Chancellor of the Maharashtra National 
Law University , Nagpur. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR. BHAGVAN SAHAI, 
Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१ ९ / वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


५ 


१५१ 


बुधवार , 


मे 


२५, २०१६/ ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ३८ 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मे २०१६ 

अधिसूचना 


. 


. 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा.२०१६/ प्र.क्र .३० / झोपनि -२. -ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी, 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे .) स्तंभ ४ मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा 
करण्यात आला आहे. ) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु.नि. व पु.) अधिनियम, १ ९ ७१ ( महा. १ ९ ७१ चा २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट - कलम ( १) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , बांद्रा , 
मुंबई यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र . झोपुप्रा / उजि / भूसंपादन / सुनावणी / २०१६ / ७५, दिनांक २१ जानेवारी २०१६ तसेच उप जिल्हाधिकारी ( अति ./ 
निष्का.) तथा सक्षम अधिकारी, अंधेरी यांनी “ गुजराथी ” आणि “ दी फ्री प्रेस जर्नल ” या इंग्रजी वृत्तपत्रात दिनांक १४ मार्च २०११ रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून , उक्त अनुसूचीच्या 
स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत, अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून 
वा वृत्तपत्रात 

नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून १४ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे 
दाखविण्यास फर्माविले होते 


आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच 
जमिनीचे मालक व हितसंबंधित यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित , झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद , अधिकार 
अभिलेखांतील नोंदी , उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत 
उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ 
रोजी सादर केले आहे ; 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I - A च्या कलम ३ ( D) ( c) ( i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम ( १) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे ( पूर्व),मुंबई यांनी सादर 
केलेल्या अभिवेदन, अहवाल व त्यांनी याप्रकरणी केलेली कार्यवाही राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या 
विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले 
आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D) (c) (i ) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यास आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटीशीद्वारे असे 
घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 

अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


नगर भूमापन 

क्रमांक 


जमीन मालक व इतर 

धारकांची नावे 


संपादित 
करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित 
क्षेत्र ( चौ . मी . मध्ये ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


अंधेरी 


मोगरा 


२४६.१० 


मुंबई उपनगर 
जिल्हा . 


८६ ( पै ),८६ / 
२३ ते ३२. 


जमीन मालक 
श्रीमती गुलाबबेन दामोदरदास 
भुता . 


सीमा. 


पूर्व. - न.भू. क्र . ८७, 
पश्चिम . - न.भू. क्र . ८६, 
उत्तर . - न.भू . क्र . ८५ , 
दक्षिण - न.भू. क्र . ९ ५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बी . जी . पवार , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


6 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 25th May 2016 . 


Notice 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND RE - DEVELOPMENT) ACT, 1971. 


No.Bhusampa - 2016 /C.R.30 /Zopani-2.- Whereas, on representation from the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said Schedule ” ), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said land ” ), should be acquired ; 


And whereas , as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with paragraph (A ) of sub - clause (i) of clause (c) of section 3D of Chapter I- A of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement, Clearance and Re- development) Act , 1971 (Mah.XXVIII of 1971 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ) , the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, has, by his Notice No.SRA /Dy.Coll . / Bhusampa / C.R.85 / Hearing / 
2016/75 , dated the 21st January 2016 served in prescribed manner and also by notice published 
by the Deputy Collector (Encroachment or Removal) Competent Authority , Andheri , in the daily 
newspaper "Gujrathi” and daily English newspaper “ The Free Press Journal ” dated the 14th 
March 2011 , and also by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the said 
land, as provided in section 36 of the said Act, called upon the persons mentioned in column (6 ) of 
the said Schedule , who are the owners of the said land or any other person interested therein to 
show cause, within fourteen days from the date of its publication in the newspapers, as to why 
the proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for 
the concerned protected slum dwellers should not be sent to the State Government for approval; 

And Whereas, the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
after considering the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands and 
pleading on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the Slum dwellers , entries as 
to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of 
the protected slum dwellers , by his representation dated the 23rd February 2016 submitted the 
report for the acquisition of the said land ; 


And whereas , as required by the first proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V 
read with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, 
on representation from the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai, and after considering his report it appears to the State Government that in order to 
enable the Slum Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum 
Rehabilitation Scheme in the slum rehabilitation area mentioned in the said Schedule , the said 
land should be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 14 read with 
paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares, by this notice , that it has decided to acquire the said land . 


भाग चार - ब -२ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१ ९ / वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


C.T.S. 
No. 


Approximatge 

area of the 
land decided 
to be acquired 
(In . Sq. Mtrs .) 

( 5 ) 


Name of the owners 
or other Intrested 

person of the land 
decided to be acquired 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Andheri 


Mogra 


86 pt , 86 / 


246.10 


Land Owner 


Mumbai 
Subarban 
District . 


23 to 32 


Gulabben Damodardas 
Bhutta . 


Boundaries 


On the East by.- C.T.S. No.87 
On the West by.-C.T.S. No.86 
On the North by.-C.T.S. No. 85 
On the South by.-C.T.S. No. 95 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 


Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


१ 


१५२ 


बुधवार , 

मे २५ , २०१६ / ज्येष्ठ ४, शके १ ९ ३८ 


गृहनिर्माण विभाग 


हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मे २०१६ 


अधिसूचना 


-ज्याअर्थी, 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१. 
क्रमांक भूसंपा-२०१४ / प्र.क्र .१०६ / झोपनि -२. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी, 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अनुसूची असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना राबविणे शक्य व्हावेम्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात 
आला आहे . ) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु.नि. व पु.) अधिनियम, १९ ७१ (१ ९ ७१ चा महा. २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट - कलम (१ ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई 
यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र . झोपुप्रा / उजि / एल.ए./ प्र.क्र .५९ / सुनावणी/ २०१४ / ४३८ / दि . ७ मे २०१४ तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई यांनी “ नवाकाळ ” या मराठी वृत्तपत्रात दि . ४ मार्च २०१४ आणि “ दी फ्री प्रेस जर्नल ” या इंग्रजी 
वृत्तपत्रात दि . ३ मार्च २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल 
अशा ठिकाणीचिकटवून , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत , अशा 
व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ७ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित 
करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


. 


आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच 
जमिनीचे मालक व हितसंबंधीत यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित , झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद, अधिकार 
अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत 
उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक १७ जुलै २०१४ 
रोजी सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट - कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,वांद्रे (पू.), मुंबई यांनी सादर 
केलेल्या अभिवेदन, व त्यांनी या प्रकरणी केलेली कार्यवाही, राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या 
विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले 


आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )( c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे 
घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 


जिल्हा 


तालुका 


गांव 


जमीन मालक व 


अनुसूची 
नगर भूमापन 

संपादित करावयाच्या 
क्रमांक जमिनीचे अंदाजित 

क्षेत्र ( चौ.मी.मध्ये ) 
( ४ ) 

( ५ ) 


इतर धारकांची नावे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


कुर्ला 


कांजूर 


४१७, ४१७ / 


१८८.६ 


जमीन मालक 


मुंबई उपनगर 
जिल्हा 


१ ते ४ 


सर प्रतापसिंग 

मथुरादास खोत भांडूप ईस्टेट 


४१ ९ , ४१ ९ / 


२८ ९.५ 


इमला मालक 


१ ते १३ 


४२४ , ४२४ / 


१६८.१ 


१ ते ८ 


१. श्री.मारुती चव्हाण 
२. श्री.सुब्रमणी शेट्टी 
३. श्री.यल्लापा भिमान्ना / गायकवाड 
४. श्रीमती यल्लाप्पा भिमाना / गायकवाड 
५. श्रीमती नागोबाई व्यंकटेश गायकवाड 


एकुण 


६४६.२ 


इतर शेरे सदरी 


श्री . शंकर तुकाराम चव्हाण 


सीमा : 


न.भू.क्र . 


पुर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


४१७, ४१७ / १ ते ४ 


४१६ 


४१८ / ९ 


रस्ता 


४१४ 


४१ ९, ४१ ९ / १ ते १३ 


४२० 


४१८ 


४२३ 


रस्ता 


४२४ , ४२४/१ ते ८ 


४२३ 


४२५ 


४२६ 


४१ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बी . जी . पवार, 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५ - मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


११ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralay, Mumabai 400 032 , dated the 25th May 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT , 1971 . 


No.Bhusampa- 2014 /C.R.106 /Zopani-2. — Whereas, on representation from the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
( hereinafter referred to as “ the said Schedule” ), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said land ” ) should be acquired ; 

And whereas, as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Re - development) Act, 1971 (Mah.XXVIII of 1971 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, has, by his Notice No.SRA /Dy.Coll. /L.A./C.R.59/ Hearing / 2014/438 , 
dated the 7 May 2014 served in prescribed manner and also by notice published by the Chief 
Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority, Bandra , Mumbai in the Marathidaily newspaper 
" Navakal” dated the 4 March 2014 and daily English newspaper “ The Free Press Journal” dated 
the 3 March 2014 , and also by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the said 
land , as provided in section 36 of the said Act, called upon the persons mentioned in column (6 ) of 
the said Schedule , who are the owners of the said land or any other person interested therein to 
show cause , within sevean days from the date of its publication in the newspapers, as to why the 
proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the 
concerned protected slum dwellers should not be sent to the State Government for approval; 

And whereas , the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
after considering , the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands , and 
the pleading on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the Slum dwellers , entries 
as to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of 
the protected slum dwellers, by his representation dated the 17th July 2014 submitted the report 
for the acquisition of the said land; 

And whereas , as required by the first proviso to sub -section ( 1) of section 14 of Chapter V 
read with paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act , 
on representation from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai, and after considering his report for the acquisition of the said land, it appears to the 
State Government that in order to enable the Slum Rehabilitation Authority to carry out the 
development under the Slum Rehabilitation Scheme in the slum rehabilitation area mentioned 
in the said Schedule , the said land should be acquired ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 14 read 
with paragraph (A ) of sub -clause (i ) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares, by this notice , that it has decided to acquire the said land. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५ - मे १, २०१ ९/ वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


C.T.S. No. 


Approximate 

area of the 
land decided 
to be acquired 
( In Sq . Mtrs .) 

(5 ) 


Name of the owners 
or other intrested person 
of the land decided 

to be acquired 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Kanjur 


188.6 


Mumbai Kurla 
Suburban 
District 


417 , 417/1 
to 4 
419 , 419/1 


Land Owner 
Sir Pratapsingh Madhuradas 
Khot Bhandup Estet 


289.5 


to 13 


Emla Malak 


424 , 


424 / 1 


168.1 


1. Shri Maruti Chavan 


to 8 


2. Shri Subramani Setty 


Total 


646.2 


3. Shri Yallappa Bhimanna / 
Gaikward 


4. Smt. Yallappa Bhimanna 

Ghaikward 


5. Smt.Nagobai Vanktesh 

Gaikward 


Other Rights Column 


6. Shri Shankar Tukaram 

Chavan 


Boundaries. 


C.T.S No. 


On the East by 


On the West by 


On the North by 


On the South by 


417 , 417 / 1 to 4 


416 


418/9 


Road 


414 


419 , 419 / 1 to 13 


420 


418 


423 


Road 


424 , 424 / 1 to 8 


423 


425 


426 


419 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


